स्वातंत्र्य सैनिक उच्चाधिकार समितीचे 
सदस्य सचिव (राज्यमंत्री दर्जा) यांना 
मानधन अदा करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२००६/प्र.क्र.१४३/स्वासैक-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा : १) सामान्य प्रशासन विभाग झासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२००६/प्र.क्र.१४३/स्वासैक-१, 
दि.८ जानेवारी, २०१९. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.समिती-१५१४/प्र.क्र.५१/स्वासैक-१, 
दि.२८ मे, २०१९. 
प्रस्तावना: 
मा.मुख्यमंत्री महोदय हे अध्यक्ष असलेल्या स्वातंत्र्य सैनिक उच्चाधिकार समितीवर श्री.विष्णूपंत हांकरराव 
धाबेकर यांची संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयानुसार सदस्य सचिव (राज्यमंत्री दर्जा) या पदावर नियुक्‍ती करण्यात 
आली आहे. त्यांनी सदर पदाचा पदभार दि.२४ जानेवारी, २०१९ पासून स्विकारला आहे. तसेच त्यांना संदर्भ H.2 
च्या शासन निर्णयानुसार मानधन, भत्ते व इतर सोयी सुविधा उपलब्ध करण्यात येत आहेत. 


मा.श्री. धाबेकर, सदस्य सचिव, (राज्यमंत्री दर्जा, यांचे मानधन ०१- वेतन या उद्दिष्टाखाली अदा 
करणेकरिता त्यांचा सेवार्थ आय डी MGDVSDM3404 असा तयार करण्यात आला आहे. तथापि, श्री.विष्णूपंत 
शंकरराव धाबेकर यांचे मानधन ०१-वेतन या उद्दिष्टाखाली अदा करण्याबाबत तांत्रिक अडचणी येत असल्याने १३- 
कार्यालयीन खर्च या उद्दिष्टाखाळी अदा करणेबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार खालील प्रमाणे 
निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय : 

या शासन निर्णयान्वये श्री.विष्णूपंत शंकरराव धाबेकर, रा.दुधगाव, ता.जि.उस्मानाबाद यांनी स्वातंत्र्य 
सैनिक उच्चाधिकार समितीवरील सदस्य सचिव (राज्यमंत्री दर्जा) या पदाचा पदभार स्विकारल्याच्या दिनांकापासून 
म्हणजेच दि.२४ जानेवारी, २०१९ पासून संदर्भ क्रमांक २ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन मानधन अदा करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदरहू खर्च “मागणी क्रमांक : ए-५, २२५१, सचिवालयीन-सामाजिक सेवा, ०९२-इतर कार्यालये, (००) 
(०१), स्वातंत्र्य सैनिक उच्चाधिकार समिती (अनिवार्य) (२२५१ ०३२९) १३- कार्यालयीन खर्च” या लेखाशिर्षाखाली 
सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्यांचा संकेतांक २०२००२०५१५४८३०३२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, Giivech 
Mahadeo Khade 
(¥. 4. खाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
३. मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२००६/प्र.क्र.१४३/स्वासैक-१ 


४. श्री.विष्णूपंत शंकरराव धाबेकर ( उस्मानाबाद) सदस्य सचिव, स्वातंत्र्य सैनिक उच्चधिकार समिती, 
नविन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई $४०० ०३२. 

५. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १,मुंबई 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र २,नागपूर 

७. महाळेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १,मुंबई 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई, 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी,मुंबई, 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११.वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१२.सर्व विभागीय आयुक्त, 

१३.सर्व जिल्हयाधिकारी, 

१४.अधिक्षक,शासकीस परिवहन सेवा कार्यालय,मुंबई 

१५.महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय.मंत्रालय, 

१६. उप सचिव ( CANS ),सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय.मुंबई 

१७. सह/उप सचिव (आस्थापना ),सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय.मुंबई 

१८. सामान्य प्रशासन विभाग,रोख शाखा ( कार्यासन-२६/ कार्या.२५) मंत्रालय.मुंबई 

१९. निवड नस्ती. ( स्वासैक - १) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


